संदर्भ : - 


महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम,२०१९ 
सन २०१९-२०२० चे अनुदान वितरण 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९१९/(३२/१९)/अर्थसंकल्प, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार भवन, 
मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख:-३० नोव्हेंबर, २०१९ 


१) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांकः अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थसंकल्प-३, 
दिनांक १ एप्रिल, २०१९ 

२) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१९/(३२/१९)/अर्थसंकल्प, दिनांक ४ एप्रिल, २०१९ 

३) आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०१९/प्र.क्र. ०४/का.६, 
दिनांक ५ एप्रिल, २०१९ 

४) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१९/(३२/१९)/अर्थसंकल्प, दिनांक ५ एप्रिल, २०१९ 

५) आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०१९/प्र.क्र. ०४/का.६, 
दिनांक ३० मे, २०१९ 

६) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१९/(३२/१९)/अर्थसंकल्प, दिनांक ४ जून, २०१९ 

७) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांकः अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थसंकल्प-३, 
दिनांक ८ जुले, २०१९ 

८) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांकः पूरक-२०१९/प्र.क्र.९३/अर्थसंकल्प-३, 
दिनांक ९ जुलै, २०१९ 

९) आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०१९/प्र.क्र. ०४/का.६, 
दिनांक १६ जुलै, २०१९ 

१०)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१९/(३२/१९)/अर्थसंकल्प, दिनांक १७ जुलै, २०१९ 

११)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१९/(३२/१९)/अर्थसंकल्प, दिनांक १८ जुलै, २०१९ 

१२)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१९/(३२/१९)/अर्थसंकल्प, दिनांक २२ जुले, २०१९ 

१३)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१९/(३२/१९)/अर्थसंकल्प, दिनांक ३१ जुले, २०१९ 

१४) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१९/(३२/१९)/अर्थसंकल्प, दिनांक ०७ ऑगस्ट, २०१९ 

१५)शासन निर्णय क्र. पुनर्वि २८१९/(४४/१९)/अर्थसंकल्प,दिनांक ०८ ऑगस्ट, २०१९ 

१६)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१९/(३२/१९)/अर्थसंकल्प, दिनांक ०८ ऑगस्ट, २०१९ 

१७) शासन शुध्दीपत्रक क्र. अनुवि ४९१९/(३२/१९)/अर्थसंकल्प, दि. ०९ ऑगस्ट, २०१९ 

१८)शासन निर्णय क्र. पुनर्वि २८१९/(४४/१९)/अर्थसंकल्प,दिनांक १३ ऑगस्ट, २०१९ 

१९) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१९/(३२/१९)/अर्थसंकल्प,दिनांक १३ ऑगस्ट, २०१९ 

20) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१९/(३२/१९)/अर्थसंकल्प,दिनांक २० ऑगस्ट, २०१९ 

२१)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१९/(३२/१९)/अर्थसंकल्प,दिनांक २३ सप्टेंबर, २०१९ 

२२) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१९/(३२/१९)/अर्थसंकल्प,दिनांक ०५ ऑक्टोबर, २०१९ 


पृष्ठ ११ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९१९/(३२/१९)/अर्थसंकल्प 
२३)आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०१९/प्र.क्र. ०४/का.६, 
दिनांक १७ ऑक्टोबर, २०१९ 
२४) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१९/(३२/१९)/अर्थसंकल्प,दिनांक १९ ऑक्टोबर, २०१९ 
२५) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१९/(३२/१९)/अर्थसंकल्प,दिनांक २३ ऑक्टोबर, २०१९ 
२६)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१९/(३२/१९)/अर्थसंकल्प,दिनांक ११ नोव्हेंबर, २०१९ 
२७)झासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१९/(३२/१९)/अर्थसंकल्प,दिनांक १६ नोव्हेंबर, २०१९ 
२८)आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०१९/प्र.क्र. ०४/का.६, 
दिनांक २० नोव्हेंबर, २०१९ 
२९) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१९/(३२/१९)/अर्थसंकल्प,दिनांक २१ नोव्हेंबर, २०१९ 
३०)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१९/(३२/१९)/अर्थसंकल्प,दिनांक २५ नोव्हेंबर, २०१९ 
प्रस्तावना -. 
वित्त विभागाकडून उपरोक्त संदर्भाधीन पत्रान्वये बीम्स प्रणालीवर प्राप्त झालेला अनुदानाचा 
निधी नियंत्रक अधिकारी ( आयुक्त - शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, आयुक्‍त - क्रीडा व युवक सेवा, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे व उप सचिव (प्रशासन), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ) यांना 
वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय - 
सन २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षातील शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागासाठी अर्थसंकल्पित 
झालेला व वित्त विभागाकडून BEAMS प्रणालीवर प्राप्त झालेला निधी पुढीलप्रमाणे नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांच्या अधिनस्त ठेवण्यासाठी मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये हजारात) 
अ.क्र लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी | वितरीत अनुदान 
मागणी क्रमांक ई - २, २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, ००१, 

5 संचालन व प्रशासन (00) (00) (09) नगरपालिका शाळा आयुक्त (शिक्षण) nets 
मंडळांचे / जिल्हा परिषदांचे प्रशासकीय अधिकारी | महाराष्ट्र राज्य, पुणे : 
(22020092) 

2202, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०४, आयुक्‍त 
द वाळा आयुक्‍त (शिक्षण) 
२ | निरीक्षण (00) (०० (09%) UT शाळांची तपासणी क आ डी २३६११ 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
(२२०२००२१) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १९६, 
जिल्हा परिषदांना सहाय्य, (०१) प्राथमिक शिक्षणासाठी 
जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) (१५) प्राथमिक शाळा आयुक्‍त (शिक्षण) 

३ महाराष्ट्र sca) Hace जा ६२७७९२ 
तपासणीसाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
समिती अधिनियम, १९६१ याच्या कलम १८२ अन्वये 
जिल्हा परिषदांना सप्रयोजन अनुदाने (२२०२००४८) 

२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०७, आयुक्‍त 

8 ape as आयुक्‍त (शिक्षण) 

शिक्षक प्रशिक्षण (०१) शि प्रशिक्षण (०१) (०१) महाराष्ट्रराज्य ४१८४३ 
haves महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
शि महाविद्यालये (२२०२००६६४६) 


पृष्ठ ११ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९१९/(३२/१९)/अर्थसंकल्प 


अ.क्र. लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी | वितरीत अनुदान 

२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०७, 

शिक्षक प्रशिक्षण (०२) अशासकीय शिक्षणशास्त्र कनिष्ठ ल 

ae शाय a आयुक्‍त (शिक्षण) 
५ | महाविद्यालयांना सहाय्य (02) (09) अशासकीय जावक १७१९२७ 
तती ee लनवड क महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

fr. कनिष्ठ महाविद्यालयांना परिरक्षण अनुदाने 

(२२०२००८४) 

२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०७, 

: शिक्षक प्रशिक्षण (02) अशासकीय शिक्षणझ्ासत्र कनिष्ठ | आयुक्‍त (शिक्षण) a 
महाविद्यालयांना सहाय्य (०२) (03) पूर्व प्राथमिक | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
शाळांना सहाय्य (२२०२०१०१) 

२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०७, 

व शिक्षक प्रशिक्षण (०२) अशासकीय Revi कनिष्ठ | आयुक्‍त (शिक्षण) distr 
महाविद्यालयांना सहाय्य (02) (०४ शिक्षकांच्या | महाराष्ट्र राज्य, पुणे ? 
प्रशिक्षणासाठी स्थानिक संस्थांना सहाय्य (22020998) 

२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०२, आयुक्‍त 
ae aoe च i आयुक्‍त (शिक्षण) 

८ ।अडासकीय प्रा झाळांना , (0० (००) (०१ महाराष्ट्रराज्य २३६३५ 

अंडासकीय प्राथमिक शाळांना सहार महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

अझासकीय प्रा' शाळांना सहाय्य (२२०२०१६४) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १९६, 
जिल्हा परिषदांना सहाय्य, (०१) प्राथमिक शिक्षणासाठी 
जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) (०१) महाराष्ट्र जिल्हा आव 

a San आंध ति याच्या | आयुक्‍त (शिक्षण) 

९ | परिषद व पंचायत समिती , १९६१ याच्या बता जे रळ धे ३५४२८७४२ 
परिषदांना ww क 

कलम १८२ अन्वये जिल्हा परिषदांना सप्रयोजन 3 
अनुदाने (220209193) 
2202, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १९६, 
जिल्हा परिषदांना सहाय्य, (०१) प्राथमिक शिक्षणासाठी 

भू जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) (१४ महाराष्ट्र जिल्हा आयुक्‍त (शिक्षण) तर 

fe) i ०९० 
परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ याच्या | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना 
अनुदाने (२२०२०१८२) 

२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०३, 
भे प्राथमिक शिक्षणासाठी स्थानिक संस्थांना सहाय्य (०३) आयुक्‍त (शिक्षण) वाका 
जी 2 ७) 00 
इतर स्थानिक संस्थांना अनुदाने (०३) (०२) इतर । महाराष्ट्र राज्य, पुणे a 
स्थानिक संस्थाना अनुदाने (२२०२०२०८) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, 
००१, संचालन व प्रशासन (००) (09) महाराष्ट्र राज्य 
oe सच se ) (९३) BERT. राज्य आयुक्त (शिक्षण) 
१२ | AT व उच्च AT शिक्षण मंडळ ९२६२३ 


(२२०२०२६२३२) 


महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ ११ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९१९/(३२/१९)/अर्थसंकल्प 


अ.क्र. लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी | वितरीत अनुदान 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, आयुक्‍त 
ब वाता आयुक्‍त (शिक्षण) 
१३ | १०१, निरीक्षण (09) AT शाळांची तपासणी (०१) jen ११५५३२ 
वडी तल महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
(०१) मा शाळांची तपासणी (२२०२०२७१) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, आयुक्‍त 
a पह मुलांसाठी व आयुक्त (शिक्षण) 
१४ । १०९, शासकीय माध्यमिक शाळा (00) (०१) मुलांसाठी व महाराष्ट्रराज्य २९२४८ 
गर्लीराती झाराजीय गध्यगिक महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
मुलींसाठी शासकीय मा शाळा (२२०२०४२२) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, 
११०, अशासकीय माध्यमिक झाळांना व कनिष्ठ sare 
मंडाविचालंयांनां. Seren वरि आयुक्‍त (शिक्षण) 
१५ | महाविद्यालयांना सहाय्य (०० (०१) सर्वसा Tee TH 30824033 
कं | राहायक अनुदार महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
मा शाळांना सहायक अनुदान (दत्तमत) 
(२२०२०४४२) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, 
११०, अशासकीय माध्यमिक शाळांना व कनिष्ठ | आयुक्त (शिक्षण) 

१६ त य ता पूर्वाध्ययंन सैनिकी | महाराष्ट्र राज्य १४९३४८ 
महाविद्यालयांना सहाय्य (००) (०३) पूर्वाध्ययन सैनिकी | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
शाळांना सहायक अनुदान (२२०२०४६९) 

२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, 
११०, अशासकीय माध्यमिक झाळांना व कनिष्ठ | आयुक्‍त (शिक्षण) 

१७ a सहोंळ्ये अज्ञासकीय कनिष्ठ महाराष्ट्र राज्य ६८९२७४६ 
महाविद्यालयांना सहाय्य (००) (0४) अशासकीय कनिष्ठ | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
महाविद्यालयांना सहायक अनुदान (२२०२०४७८) 

२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, 

हह (तीळ अशासकीय माध्यमिक wae व कनिष्ठ | आयुक्त (शिक्षण) ठा 
महाविद्यालयांना सहाय्य (००) (०९) सैनिकी शाळांना | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
सहायक अनुदान (२२०२०५०२) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, 

वर ११०, अशासकीय माध्यमिक शाळांना व कनिष्ठ | आयुक्त (शिक्षण) nee 

महाविद्यालयांना Oo 

FSIS सहाय्य (00) (0) अशासकीय कनिष्ठ | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
महाविद्यालयांना सहायक अनुदान (२२०२०५११) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, १९६ 
जिल्हा परिषदाना सहाय्य, (००) (०१) भूतपूर्व शासकीय 
माध्यमिक झाळांकरिता महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व| आयुक्त (शिक्षण) 

२० पंचायत याव्या कल महाराष्ट्र राज्य ७९७९३० 
पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ याच्या कलम १८२ | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
अन्वये जिल्हा परिषदांना सप्रयोजन अनुदाने 
(२२०२०५३१) 

२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, १९६ 
जिल्हा परिषदाना (००) (०२) भूतपूर्व शासकीय कनिष्ठ eee 
हिंविबालय वांती तराव et ताय आयुक्‍त (शिक्षण) 
२१ | महाविद्यालयांसाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत ३८९८३ 


समिती अधिनियम, १९६१ याच्या कलम १८२ अन्वये 
जिल्हा परिषदांना सप्रयोजन अनुदाने (२२०२०५४९) 


महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ ११ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९१९/(३२/१९)/अर्थसंकल्प 


अ.क्र. लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी | वितरीत अनुदान 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, १९६ 
व जिल्हा परिषदाना सहाय्य, (००) (०३) माध्यमिक आयुक्‍त (शिक्षण) ववा 
शिक्षणाकरिता इतर स्थानिक संस्थांना सहायक | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
अनुदाने (२२०२०५५८) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, १९६ 
33 जिल्हा परिषदाना सहाय्य, (00) (04) कनिष्ठ आयुक्‍त (शिक्षण) mie 
महाविद्यालयांसाठी इतर स्थानिक संस्थांना सहायक | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
अनुदाने (२२०२०५७६) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, आयुक्‍त 
गतत ककव कि आयुक्‍त (शिक्षण) 
२४ | Coo, इतर खर्च (00) (०१) व्यवसाय मार्गदर्शन व ——— ६२६० 
केंद्र Ae). 3 
माहिती केंद्र (२२०२०६५६) ह 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०४ प्रौढ शिक्षण, ८००, 
इतर खर्च (००) (०१) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत आयुक्‍त 
area गाच्या कलग अत्वये यकता (शिक्षण) 
२५ ।समिती , १९६१ याच्या कलम १८२ अन्वये महाराष्ट्र राज्य, पुणे ३५३३३.४ 
परिषदांना ww र 
जिल्हा परिषदांना सप्रयोजन अनुदाने (इतर प्रौढ शिक्षण 3 
कार्यक्रम) (२२०२०९८८) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०४ प्रौढ शिक्षण, २००, आयुक्‍त 
इतर es saat आयुक्त (शिक्षण) 
२६ | इतर प्रौढ शिक्षण कार्यक्रम (००) (09) राज्य प्रौढ शिक्षण गत ae १५८६१ 
a महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
(२२०२१०२६) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण ००१, गां 
oar वं हतात संचालक आयुक्‍त (शिक्षण) 
२७ | संचालन व प्रशासन (००) (०१) शिक्षण संचाळक ate १४३६१९ 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
(२२०२१०९१) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण 003, — 
as mes आयुक्‍त (शिक्षण) 
२८ | प्रशिक्षण (०१) शि. प्रशिक्षण (०१) (०१) शि. महाराष्ट्रराज्य ३४७१० 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
प्रशिक्षण (२२०२१११५) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण (०३) 
द्र शैक्षणिक तंत्रशास्त्रविषयक कक्ष (03) (०१) शैक्षणिक आयुक्त (शिक्षण) ठी 
तंत्रशासत्रविषयक कक्ष (22029949) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण, १०८, नक 
a तेल , आयुक्‍त (शिक्षण) 
३० | परीक्षा (00) (09) परीक्षा मंडळ (22029399) महाराष्ट्र राज्य 3423 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण, ८००, — 
eR ad (09 sae eee) ee (शिक्षण) 
३१ | इतर खर्च (०१) इतर खर्च (०१) (०१) शासकीय BY डच आडी ११०५ 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
(२२०२१३३१) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण, ८००, — 
उतर खंचे sartraeth आयुक्‍त (शिक्षण) 
३२ | इतर खर्च (०३) न्यायाधिकरणे (03) (०१) शाळा १०१४४ 


न्यायाधिकरणे (२२०२१६१६) 


महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ ११ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९१९/(३२/१९)/अर्थसंकल्प 


अ.क्र. लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी | वितरीत अनुदान 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण ००१, वडा 
रांचालन' बं ग्रशासंन शि रत आयुक्‍त (शिक्षण) 

३३ | संचालन व प्रशासन (००) (०9 प्रा शिक्षण महाराष्ट्रराज्य ७०८७ 
शी पेकी महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
(२२०२३०३८) 

२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, (०५) 

ag (os स्थानिक संस्थांना प्राथमिक शिक्षणाच्या| आयुक्‍त (शिक्षण) त 
विस्तारासाठी अनुदान (०५) (०४) खाजगी प्राथमिक | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
शाळांना अनुदान (२२०२३२६१) 

२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, 
११०, अशासकीय माध्यमिक झाळांना व कनिष्ठ | आयुक्‍त (शिक्षण) 

३५ महांविचालयांना सहाय्य अज्ञासकीय । महाराष्ट्र राज्य ३७८३३३ 
महाविद्यालयांना सहाय्य (००) (११ नवीन अशासकीय । महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
माध्यमिक शाळा उघडणे (२२०२३३६१) 

२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, 
११०, अशासकीय माध्यमिक seam व कनिष्ठ य 
ea तता आतया separ oN (शिक्षण) 
३६ | महाविद्यालयांना सहाय्य (०० (92) अशासकीय ae ee 939999 
हाह me} आत आत्या उती महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
मा शाळांम' जादा तुकडया उघडणे 
(२२०२३३७९) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १९६, 
जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) प्राथमिक शिक्षणासाठी आयुक्‍त (शिक्षण) 

३७ जिल्हा परिषदांना सहाय्य केंद्रीय प्राथमिक । महाराष्ट्र राज्य ८६७०२५ 
ल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) (०७ केंद्रीय प्रा महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
शाळांची आस्थापना (२२०२३७०८) 

२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १९६, 

7 जिल्हा परिषदांना सहाय्य (09) प्राथमिक शिक्षणासाठी आयुक्‍त (शिक्षण) वध 
जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१ (०९) प्राथमिक | महाराष्ट्र राज्य, पुणे ; 
शाळांमध्ये बालवाडया सुरु करणे (2202392) 

२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण ००१, 

26 संचालन व प्रशासन (00) (04) आयुक्‍त (शिक्षण) आयुक्‍त (शिक्षण) = 
(२२०२॥४३२) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

मागणी क्रमांक ई -३, २२०४ क्रीडा व युवक सेवा 
२२०४, HIST व युवक सेवा, १०२, विद्यार्थ्यासाठी युवक हां 
कल्याण कार्यक्रम (०१) विद्यार्थ्यांसाठी युवक कल्याण oe व टुवक रोवा) 

४० ल oe ae (क्रीडा व युवक सेवा) ९०३०३ 
कार्यक्रम (०१) (०१) राष्ट्रीय छात्र सेना (२२०४००१६) nee 

महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२२०४, HIST व युवक सेवा, १०२, विद्यार्थ्यासाठी युवक 
कल्याण कार्यक्रम (०२) बालवीर व वीरबाला महाराष्ट्र आयुक्‍त 
४१ । छात्रसेना (०२) (०१) बालवीर सेवा व मार्गदर्शन- | (क्रीडा व युवक सेवा) २५६१२ 


महाराष्ट्र राज्य भारत बालवीर व वीरबाला, मुंबई यांना 
सहायक अनुदाने (२२०४००३४) 


महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ ११ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९१९/(३२/१९)/अर्थसंकल्प 


अ.क्र. लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी | वितरीत अनुदान 
२२०४, क्रोडा व युवक सेवा, १०२, विद्यार्थ्यासाठी युवक डा 
baa रिक बालवीर व ARASH महाराष्ट्र आयुक्त (शिक्षण) 
४२ ल्याण कार्यक्रम (०२) बालवीर व वीरबाला महाराष्ट्र महाराष्ट्रराज्य ८५०५ 
महाराष्ट्र छात्र महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
छात्रसेना (०२) (03) महाराष्ट्र छात्र सेना (२२०४१३१७) 
2208, HIST व युवक सेवा, 009, संचालन व प्रशासन आयुक्‍त 
४३ । (०० (०१) HIST व युवक सेवा संचालनालय । (क्रीडा व युवक सेवा) ७६४५५ 
(२२०४१३७१) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
2208, HIST व युवक सेवा, १०१, शारीरिक शिक्षण आयुक्‍त 
a (09) शारीरिक शिक्षण (09) (02) राष्ट्रीय Bra कोडा a qae सेवा) ane 
योजनेची आस्थापना-पी.टी.आय. (शारीरिक प्रशिक्षण महाराष्ट्र राज 
निदेशक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
निदेशक) (२२०४१४०६) 
२२०४, HIST व युवक सेवा, १०३, विद्यार्थीतर आगत 
युवकांसाठी युवक कल्याण कार्यक्रम आयुक्त 
युवकांसाठी युवक कल्याण कार्यक्रम (०१) विद्यार्थीतर क्रीडा व युवक सेवा) 
४५ गक कत्या were nae (क्रीडा व युवक सेवा) २२ 
युवक कल्याण कार्यक्रम (०१) (०२) औरंगाबाद येथील oe 
युवक वसतिगृहाला —_ महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
युवक वसतिगृहाला वित्तीय सहाय्य (२२०४१४३३) 
2208, क्रोडा व युवक सेवा, १०४, क्रोडा व खेळ (१०) आयुक्‍त 
४६ । क्रोडा प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना (१०) (०१) क्रीडा | (क्रीडा व युवक सेवा) २४४०४ 
प्रशिक्षण केंद्रांची आस्थापना (२२०४१६७६) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
आयुक्‍त 
२२०४, क्रीडा व युवक सेवा, १०४, क्रीडा व खेळ (१५) क्रीडा व युवक सेवा) 
४७ ae eee ae (क्रीडा व युवक सेवा) १०५० 
क्रीडांगणे (१५) (09) क्रीडांगणांचा विकास (२२०४१६९४) महाराष्ट्र राज्य 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
मागणी क्रमांक ई - ३, २२२५ 
२२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर 
ee मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण ८००, इतर आयुक्‍त (शिक्षण) उ 
खर्च (०० (00) (02) जनजातींच्या बोलीभाषेतील | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
पुस्तकांची निर्मिती (२२२५००८३) 
मागणी क्र. ई - 3, २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 
२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२, 
समाजकल्याण १०४, वृध्द, विकलांग व निराश्रीत आयुक्‍त 
नाव. कल्याण वृध्द, अपंग आणि (शिक्षण) 
४९ । व्यक्तींचे कल (००) (०२) », अपंग आणि महाराष्ट्र राज्य, पुणे ६१६९ 
निराधारांचे कल्याण - अपंगांकरीता एकत्रीकृत शिक्षण गग 
(२२३५२९७६) 
मागणी क्र. ई - ३, २२५१ सचिवालय-सामाजिक सेवा 
is 2249, सचिवाळय-सामाजिक सेवा ०९०, सचिवालय | उप सचिव (प्रशासन) 
(०१) सचिवाळय (०१) (०१) area शिक्षण व क्रीडा | झालेय शिक्षण व क्रीडा ३३३६५ 
विभाग (दत्तमत) (२२५१००२४) विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२. सन २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षात वित्त विभागाने बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेला 


उपरोक्त निधी / अनुदान खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून वितरीत करण्यात येत आहे :- 


पृष्ठ ११ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९१९/(३२/१९)/अर्थसंकल्प 
येणार नाही. तसेच इतर लेखाशिर्षाकडे वळती करता येणार नाही. 

२) सदर खर्चाचा प्रगती अहवाल मासिक निधी विवरणपत्रानुसार नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी 
दरमहा शासनास १० तारखेपर्यंत सादर करावा. 

३) वेतनेत्तर अनुदान वितरीत करताना वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र. 
३०/२०१३/विनियम, दिनांक १७ एप्रिळ, २०१५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकार 
नियम पुस्तिका १९७८, भाग-१, उपविभाग एक मधील अनुक्रमांक ६, नियम ४० प्रमाणे सक्षम 
प्राधिकाऱ्यांची मान्यता घेवून अनुदान अदा करावे. 

४) वेतन अनुदानाची थकबाकी अदा करताना अनुक्रमांक ४, नियम ३९ (ब) टिप - ४, अनुक्रमांक 
५, नियम ३९, (ब) टिप - ५ अन्वये तसेच अनुक्रमांक ६ नियम ४० प्रमाणे सक्षम प्राधिकाऱ्याची मान्यता 
घेवून अनुदान अदा करावे. 

५) खाजगी स्वंयसेवी संस्थांना अनुदान उपलब्ध करुन देताना वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका 
१९७८, भाग-१, उपविभाग एक मधील अनुक्रमांक २७, नियम १४९ प्रमाणे सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता 
घेवून अनुदान अदा करावे. 

६) ज्या तरतूदी वितरणासाठी प्रशासकीय मान्यता आदेशाची आवश्‍यकता आहे Bal तरतूदी 
वितरीत करताना भाग-१, उपविभाग-तीन, अनुक्रमांक-चार, नियम २७ (२) अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकाराप्रमाणे सक्षम Ufo RAPA मान्यतेने आदेश निर्गमित झाल्यानंतर अनुदान वितरीत करावे. 

७) जिल्हा परिषदांसाठीचे वेतनेत्तर अनुदान त्यांचे अनुदान निर्धारण झाल्याशिवाय वितरीत करु 


नये. 


८) नवीन खर्चाच्या अनुषंगाने नवीन बाबीव्दारे तरतूद केलेल्या योजनांच्या निधी 
वितरणासंदर्भात वित्त विभागाची मान्यता आवश्‍यक आहे. 

९) विविध शासकीय / प्रशासकीय संस्थांना तसेच अनुदानित संस्थांना सहायक अनुदाने मंजूर 
करण्यापूर्वी त्यांचेकडून पूर्वी वितरीत केलेल्या अनुदानाच्या खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे विभागाने 
प्रापत करावीत. शक्‍यतो यापूर्वी दिलेल्या अनुदानाचा विनियोग पूर्ण झाल्याशिवाय पुढील अनुदान 
वितरीत करण्यात येऊ नये. कोषागार अधिकाऱ्यांनी, सहायक अनुदानामधून निधी आहरित 
करण्यासाठी सादर केलेल्या देयकासोबत संबंधित संस्थेचे लगतच्या मागील महिन्यातील बँक 
अकाऊंट स्टेटमेंट (Bank Account Statement) ची प्रत जोडलेली नसल्यास देयक पारित करु नये. 

१०) शासनाद्वारे देण्यात येणारे वेतन अनुदान लाभार्थ्यांच्या बंक अकाऊंटमध्ये ECS ar 
प्रदान करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत वेतन अनुदानाची रक्‍कम एकत्रितरीत्या व 
Offline पध्दतीने वितरीत करण्यात येऊ नये. 

११) स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच महामंडळे यांना अनुदान वितरीत करण्यापूर्वी सदर 
संस्थांकडून राज्य शासनास येणे असणाऱ्या रकमांचा आढावा घेण्यात यावा व त्या रकमा वसूल करुनच 
उर्वरीत अनुदान वितरीत करण्यात यावे. तसेच शासनाव्दारे सदर संस्थांना वितरीत केलेल्या 
अनुदानाचा विनियोग व अखर्चित रक्‍कम कुठे ठेवली आहे याबाबतची तपशीलवार माहिती एकत्रित 
करण्यात यावी. सदर अखर्चित निधी बँकेमध्ये ठेवलेला असल्यास त्याचे बँक अकाऊंट स्टेटमेंट (8811८ 
Account Statement) शासनास सादर करावे. एखाद्या कार्यक्रमावरील खर्चासाठी उपलब्ध करुन 


पृष्ठ ११ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९१९/(३२/१९)/अर्थसंकल्प 


देण्यात आलेला निधी अखर्चित असल्यास त्याच प्रयोजनासाठी चाळू वर्षी वित्त विभागाच्या 
अनुमतीशिवाय निधी वितरीत करु नये. 

१२) वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या कार्यक्रमाअंतर्गतची लाभार्थ्यांची देयके आहरित करतांना 
लाभार्थ्यांची यादी निश्चित करुन योग्य त्या तपशिलासह देयकासोबत जोडल्याशिवाय वैयक्तिक 
लाभार्थ्याची अनुदाने आहरित करण्यात येऊ नयेत. वैयक्तिक लाभार्थ्यांचे कार्यक्रम आधार क्रमांकाशी 
संलग्न करण्यात यावीत व अनुदानाचे प्रदान इलेक्ट्रॉनिक्स क्ळलिअरन्स सिस्टीमनेच (ECS) करण्यात 
यावे. 


१३) शिष्यवृत्ती / शिक्षणश्युल्काची प्रतिपूर्ती, वैयक्तिक लाभार्थी तसेच सवलती पोटी दिलेले 
अनुदान इत्यादीची प्रदाने, इलेक्ट्रॉनिक्स क्लिअरन्स सिस्टीम (ECS) नेच अदा करण्यात यावीत. अशा 
सर्व बाबी आधार क्रमांकाशी संलग्न करण्यात याव्यात. 

१४) बांधकाम विषयक प्रस्तावासंदर्भात प्रशासकीय मान्यता / तांत्रिक मान्यता तसेच आवश्‍यक 
तेथे सचिव समितीची मान्यता प्राप्त करुन कामनिहाय निधी अर्थसंकल्पीत करणे आवश्‍यक आहे. नवीन 
कामांबाबत निधीच्या उपलब्धतेची खात्री केल्यांनतरच कामाची निविदा सूचना काढून कार्यारंभ आदेशा 
देण्यात येऊन काम सुरु करावे व आवश्‍यकतेप्रमाणे निधीचे वितरण करण्यात यावे. जुन्या कामांचा 
आढावा घेऊन ती प्राथम्याने पूर्ण करण्यात यावीत व हा निधी ठेव बांधकामाचे स्वरुपात सार्वजनिक 
बांधकाम विभागास प्रदान करु नये. 

१५) केंद्र पुरस्कृत योजनेसंदर्भात केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त झाल्याची खात्री संबंधित 
विभागाने नस्त्यावर वित्त विभागाच्या अर्थोपाय शाखेकडून करुन घ्यावी ( यासाठी व्यय / अर्थसंकल्प 
शाखेला नस्ती संदर्भीत करण्याची आवश्‍यकता नाही ) व तदनंतर सदर निधी प्राप्त झाला असल्यास 
तसेच राज्य शासनाचा समरुप हिस्सा प्रशासकीय विभागाने त्यांचे स्तरावर वितरीत करावा. यासाठी 
नस्ती पुन्हा वित्त विभागास सहमतीसाठी वेगळयाने संदर्भीत करण्याची आव्यक नाही. मात्र, मागील 
वर्षामधील केंद्र शासनाचा निधी चाळू वर्षी खर्च करावयाचा असल्यास त्यास आवश्यकतेप्रमाणे 
यथास्थिती नियोजन, आदिवासी विकास आणि सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग तसेच वित्त 
विभागाची सहमती घेणे अनिवार्य राहील. 

१६ “शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका", उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने त्यांच्या क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 
उद्योग-४, दि. १.१२.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये प्रसिध्द केळी आहे. सदर शासन निर्णय व 
त्यासोबतच्या मार्गदर्शक सूचनाप्रमाणे तसेच दि. २४ ऑगस्ट, २०१७ व दि. ८ डिसेंबर, २०१७ च्या 
शासन निर्णयातील तरतूदींनुसार खरेदीप्रक्रीया पूर्ण करुन पुरवठादार निश्चित झाल्याशिवाय तसेच या 
मार्गदर्शक सूचनेतील अटींचे पालन करुन खरेदीची देयके कोषागारातून आहरित करण्यात यावीत. 
खरेदीविषयक wrest संबंधित पुरवठादाराच्याच नावाने व शक्‍यतो इलेक्ट्रॉनिक्स क्लिअरन्स 
सिस्टीमव्दारे (८05) अदा करण्यात यावेत. 

१७) अनेक वेळेला विभागांव्दारे संक्षिप्त देयकाव्दारे निधी खर्च करण्यात येतो. मात्र त्याचे 
तपशीलवार देयक सादर न केल्यामुळे लेखा आक्षेप येतात व अपहार संभवतात. तरी यापुढे विभागांनी 
ज्या लेखाशीर्षाखाळी जुनी तपशीलवार देयके प्रलंबित असतील ती सादर केल्याशिवाय त्या 
लेखाशिर्षाखालील निधी वित्त विभागाच्या सहमतीशिवाय आहरित करु नये. 


पृष्ठ ११ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९१९/(३२/१९)/अर्थसंकल्प 

१८) विविध कारणांमुळे अखचित राहिलेला निधी विभागांनी त्यांच्या अधिनस्त महामंडळाकडे 
हस्तांतरीत करुन तांत्रिकदृष्टया खर्च झाल्याचे दाखविले जाते, ही एक प्रकारची अनियमितता आहे, 
याची विभागांनी नोंद घ्यावी. तसेच त्यांच्या अधिनस्त असलेला यापूर्वीचा अखर्चित निधी (स्वीय प्रपंजी 
खात्यातील / महामंडळाच्या खात्यातील वा इतर प्रकारे खर्च दर्शवून बाहेर ठेवण्यात आलेल) संपूर्णत: 
खर्च झाल्याशिवाय तरतुदी आहरीत वा वितरीत करु नयेत. याठिकाणी असेही निदर्शनास आणण्यात 
येते की, स्वीय प्रपंजी ळेख्याखाली विभागांकडे ara मोठया प्रमाणावर निधी अखर्चित असल्याचे 
दिसून येते. सदर निधीचा ताळमेळ घालून व लेखा परिक्षण करुन निधी विहीत मुदतीत खर्च न झाल्यास 
तो शासनाच्या तिजोरीत परत करण्यात यावा. सदर अखर्चित निधी बँकेमध्ये ठेवलेला असल्यास त्याचे 
बँक अकाऊंट (Bank Account Statement) शासनास सादर करावे. 

१९) थकित देयकांच्या प्रदानासाठी खर्च करण्यात येणाऱ्या प्रकरणी खरेदी केलेले साहित्य 

प्रत्यक्ष प्रापत झाल्याचे व त्याचे लेखे सुयोग्यरित्या ठेवल्याची खात्री पटल्याशिवाय तो निधी आहरित 
करण्यात येऊ नये. 
३. सदर शासन निर्णय अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका नियम १७ व नियम १४२, तसेच वित्तीय 
अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ मधीळ उपविभाग-एक नियम क्र. १४९ आणि वित्त विभागाचे शासन 
परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थसंकल्प-३, दि. १ एप्रिळ, २०१९, क्रमांक अर्थसं- 
२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थसंकल्प-३, दि. ८ जुले, २०१९ व वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.६११/ 
व्यय-५, दिनांक १० ऑक्टोबर, २०१९ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


oe सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९११३०१८१५०२७२२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
e eo Digitally signed by Savita Ajit Jawale 
Savita Ajit 1. शतती 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=7e88¢2558d9754e5 10aa74b9fd3a9da90f62e7 


Jawale सा aia 
(सविता जावळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


. मा. मंत्री (शालेय शिक्षण व क्रीडा) यांचे स्वीय सहायक 
२. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा / विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 
३. मा. विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य 
४. अप्पर मुख्य सचिव (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई / नागपूर 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र - 9 / २, मुंबई / नागपूर 
संचाळक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
स्थानिक निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 


on SG & 


पृष्ठ ११ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९१९/(३२/१९)/अर्थसंकल्प 

१०. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे 

११. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१२. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१३. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नीरोड, मुंबई 

१४. सहसचिव / उपसचिव (विद्यार्थी विकास / शाळा व्यवस्थापन / शिक्षक शिक्षकेतर / प्रशासन / 
समन्वय / अर्थसंकल्प / क्रीडा) शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५. शिक्षण संचालक (माध्य. व उच्च माध्य. / प्राथमिक / प्रौढ व अल्पसंख्यांक / SCERT / 
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१६. अध्यक्ष, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१७. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१८. सर्व क्रीडा उपसंचालक 

१९. सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी 

२०. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

२१. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद 

२२. सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक / माध्यमिक / प्रौढ) 

२३. सर्व अधिक्षक, वेतन पथक (प्राथमिक / माध्यमिक) 

२४. वित्त विभाग (व्यय-५ / व्यय-१४ / अर्थसंकल्प - ८) मंत्रालय, मुंबई 

२५. सर्व कार्यासने, शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२६. निवड नस्ती, कार्यासन अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ११ पैकी ११ 


